भारतरत्न पं. भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत जीवन 
गौरव पुरस्कार सोहळा व शास्त्रीय संगीत 
महोत्सवाच्या आयोजन खर्चास मंजूरी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्र. भीजोपु २०२० (92)/ प्र.क्र. ४६/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०४ फेब्रुवारी, २०२० 


वाचा :- शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र.रासांधो २०१०/झासंप्रो 
२०११/प्र.क्र.३०६/सां.का.४, दिनांक ३० जानेवारी, २०१३ 


प्रस्तावना :- 

उपर्निर्दिष्ट शासन निर्णयान्वये भारतरत्न पं. भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत प्रोत्साहन 
योजना सुरु करण्यात आलेली आहे. सन २०१९ चा भारतरत्न पं. भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत 
जीवन गौरव पुरस्कार पं. अरविंद पारिख यांना जाहीर झालेला आहे. हा पुरस्कार प्रदान सोहळा 
दिनांक ०४ फेब्रुवारी, २०२० रोजी रविंद नाट्य मंदिर, प्रभादेवी, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आला 
असून त्यासोबतच दिनांक ०४ ते ०६ फेब्रुवारी, २०२० या कालावधीत भारतरत्न पं. भीमसेन जोशी 
शास्त्रीय संगीत महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे. सदर कार्यक्रमाच्या आयोजन खर्चास 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

या शासन निर्णयान्वये भारतरत्न पं. भीमसेन जोशी जीवन गौरव पुरस्कार प्रदान सोहळा 
खर्च विवरणपत्र - १ मध्ये दर्शविल्यानुसार रुपये ३,२९,१२०/- व भारतरत्न पं. भीमसेन जोशी 
शास्त्रीय संगीत महोत्सवाचे आयोजन खर्च विवरणपत्र- २ मध्ये दर्शविल्यानुसार रुपये १८,३५,०००/- 
अशा एकूण रुपये २१,६४,१२०/- ( रुपये एकवीस लाख चौसष्ट हजार एकशे वीस मात्र) इतक्या 
खर्चास मंजुरी देण्यात येत आहे. 


भारतरत्न पं. भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत जीवन गौरव पुरस्कार 
आयोजन खर्च - विवरणपत्र १ 


अ. क्र. तपशील रक्‍कम रु. 
how मानचिन्ह ४३,१२०/- 
२. | शाल, बटवा आणि पुस्तक खरेदी १०,०००/- 
३. | मानपत्र लिहिणावळव फ्रेम खर्च १६,०००/- 
ca रांगोळी २५,०००/- 
५. | पुरस्कारार्थी तसेच समिती सदस्य यांचा पुरस्कार सोहळ्यास ३०,०००/- 

उपस्थित राहण्याचा प्रवास खर्च 
६. । सनई, चौघडा, तुतारी २०,०००/- 
| 6. | ढोल ताशा पथक स्वागतासाठी २०,०००/- 
८. | समिती सदस्य, गतवर्षीचे विजेते व इतर मान्यवर निवासखर्च ३०,०००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः भीजोपु २०२० (92)/ प्र.क्र. ४६/सां.का.४ 


९. । फुलांची सजावट २०,०००/- 
| qo. | निवेदक १०,०००/- 
।_११. | चहापान, अल्पोपहार व भोजन खर्च ५०,०००/- 
१२. । समन्वयक खर्च २०,०००/- 
१३. | पुरस्कारार्थी ऑडीओ (ए.व्ही) खर्च ३५,०००/- 

एकूण ३,२९,१२०/- 


(रुपये तीन लाख एकोणतीस हजार एकडो वीस Ara) 


भारतरत्न पं. भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत जीवन गौरव पुरस्कार 
आयोजन खर्च - विवरणपत्र २ 


अ. क्र. तपशील रक्‍कम रु. 
चिड कलाकारांचे मानधन ४,५०,०००/- 
२. | निवेदक मानधन (१ निवेदक x ३ दिवस x १०,०००/-) ३०,०००/- 
३. | रंगमंच उभारणी १,००,०००/- 
fee. | नेपथ्य, रंगमंच सजावट एल.ई.डी. सह १,५०,०००/- 
५. । ध्वनी व्यवस्था (थ्री वे माइक सिस्टिम ३ दिवसांकरीता) ८०,०००/- 
६. | प्रकाश व्यवस्था ३ दिवसांकरीता ६०,०००/- 
| 6. | छायाचित्रण व व्हिडीओ शुटींग ८५,०००/- 
८. बोर्ड, बनर प्रिटींग खर्च ६०,०००/- 
९. | कारपेट, खुर्च्या, लेव्हल्प, कमान, पोडीयम आणि इतर ८०,०००/- 

| do. | महोत्सव पुष्पगुच्छ सजावट २०,०००/- 
| 99. | महोत्सव व पुरस्कार वर्तमानपत्र जाहिरात खर्च २,५०,०००/- 
१२. | आयोजनाप्रित्यर्थ अंतर्गत प्रवासखर्च ५०,०००/- 
१३. | कलावंत व त्यांचे साथीदार यांचा चहा/अल्पोपहार/भोजनखर्च ७०,०००/- 
३ दिवसासाठी 
१४. | निमंत्रण पत्रिका डिझाईन, आर्टवर्क, छपाईखर्च ५०,०००/- 
१५. | 3 दिवसीय नाट्यगृह भाडे १,६०,०००/- 
१६. | बाहेर गावाहून येणारे कलाकार व समिती सदस्यांची निवास ४०,०००/- 
व्यवस्था 
| ao. | समन्वयक मानधन २०,०००/- 
१८. | स्वयंसेवक मानधन (५ स्वयंसेवक x रु. २,०००/- x 3 दिवस) ३०,०००/- 
१९. | इतर अनुषंगीक खर्च ५०,०००/- 
एकूण १८,३५,०००/- 


(रुपये अठरा लाख पस्तीस हजार मात्रो 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः भीजोपु २०२० (92)/ प्र.क्र. ४६/सां.का.४ 


२. याबाबतचा खर्च मागणी क्र. झेडडी-२, २२०५ कला व संस्कृती, (००) १०२, कला व संस्कृती 
यांचे प्रचालन, (०१) शास्त्रीय प्रेक्षागृहे व सभागृहे, (०१) (०३) भारतरत्न पं. भीमसेन जोशी शास्त्रीय 
संगीत प्रोत्साहन योजना (२२०५ ३३२१) ५० इतर खर्च या लेखाशिर्षाखाळी सन २०१८-२०१९ या 
वर्षीच्या मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


३. यासाठी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना नियंत्रण अधिकारी तसेच 
लेखाधिकारी, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 


४. सदर प्रकरणी वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/विनियम, दिनांक १७ एप्रिल, 
२०१५ वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला, उपविभाग ३, अ.क्र.४, परिच्छेद क्र. (२) 
(२७) (अ) अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त अधिकारानुसार अन्वये मान्यता देण्यात यावी 


५. तसेच, वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं २०१९/प्र.क्र. ९२/अर्थ-३, दिनांक ०८ 
जूले, २०१९ मधील परिच्छेद क्र. ७, १४, १५ आणि १६ ची पूर्तता होत असून उर्वरित सर्व परिच्छेद व 
परिशिष्टातील उर्वरित अटी या प्रकरणी लागू होत नाही. 


६. वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१९/प्र. क्र. ९२/अर्थ-३, दिनांक ०८ जुले, 
२०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या निधीमधून विभागास खर्च करण्याच्या 
अधिकारानुसार सदर खर्च मंजूर करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२००२०४१६५९५८१२२३ असा 
आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Vilas Ramrao Thorat 


e 
Vi | a S Ra aa fa O DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Tourism Ani 
Cultural Affairs Dept, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=e6cc4d20348a52de465c7c34a61591 bbe69b747ae1 


1457103a0cfb9a57fc6ce6, 


seriall ber=cb03c92b399cc893 1 0bf1378c184d97a4b7b9b 
ho fa 98e926ea8e7 1 dd7bc9cb273631 Vil ‘ao Thorat 
Date: 2020.02.05 12:06:10 +05'30' 


(विलास रा. थोरात) 
शासनाचे उप सचिव 
प्रत, 
१. मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
२. मा. राज्यमंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
३. प्रधान सचिव (सांस्कृतिक कार्य), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
मंत्रालय, मुंबई 
४. उप सचिव (सांस्कृतिक कार्य), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
मंत्रालय, मुंबई 
५. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः भीजोपु २०२० (42)/ प्र.क्र. ४६/सां.का.४ 


. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) -१ महाराष्ट्र, मुंबई 

. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - १ महाराष्ट्र, नागपूर 
१०.महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) -२ महाराष्ट्र, मुंबई 
११.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२ महाराष्ट्र, नागपूर 

१२.अवर सचिव, अर्थसंकल्प शाखा, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
१३.निवड नस्ती, सां.का.४ 


eon GS & 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


